राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण 
क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनुदान 
वितरित करण्यास मंजूरी देण्याबाबत 
सन २०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ ऑक्टोबर ,२०१८. 
वाचा - 
१ शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१५/प्र.क्र.७७/ का.९, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५. 
२) शासन पूरकपत्र,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.६/का.९, 
दि.९ मार्च, २०१६. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिळ, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देऊन ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमुहातीळ नागरिकांच्या 
जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ या 
वर्षासाठी ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ 
क्र. २ येथील शासन पूरकपत्रान्वये, दि.२२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील योजनेची 
कार्यपध्दती या शीर्षाखाली परिच्छेद (क) (iii) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन 
मान्यतेने घेतला आहे. त्यानुसार मा. खासदार व आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासन 
मान्यतेसाठी प्राप्त ग्रामपंचायत प्रस्तावांना मंजूरी देऊन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ करिता रु.३८,००,००,०००/- (अक्षरी 
रू.अडतीस कोटी फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. 3 येथील शासन 
परिपत्रकान्वये सन २०१८-१९ मध्ये प्रथम नऊ महिन्यांकरिता (डिसेंबर,२०१८ अखेर) अर्थसंकल्पित 
निधीच्या ७० टक्के निधी वितरणास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे एकूण रु.२६,६०,००,०००/- 
(रूपये सव्वीस कोटी साठ लक्ष फक्त) इतका निधी डिसेंबर, २०१८ अखेर पर्यंत उपरोक्‍त बाबींकरिता 
वितरणास उपलब्ध आहे. मा. खासदार व आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासनास प्राप्त 
झालेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
रु.१५,०४,००,०००/- (अक्षरी पंधरा कोटी चार लक्ष फक्त) ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत 
अनुदान मंजूर करण्यात येत असून हे अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत संबंधित 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित 
करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 


काम पाहतील. परिशिष्ट "अ"मध्ये दर्शविळेळी कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, याची 
शहानिशा व खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केले 
असल्यास त्या बदल्यात इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे अधिकार संबंधित 
जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्‍त कामाच्या बदल्यात इतर काम करणे शक्‍य 
नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासन जमा करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व 
कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी 
करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी व निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सुपूर्द करण्यात यावा. 

३. ज्या विवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतींनी निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद यांच्याकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर 
ग्रामपंचायतींनी प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट - ब मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात अल्पसंख्याक विकास 
विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील संबंधित 
अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन 
त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 

४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाजकल्याण,१९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदान, राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ 
अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (०१) (०१) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), 
(२२३५ बी ०८५) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

५. “सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 


विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन 


परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. शासन परिपत्रक,क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, 
२०१८च्या प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१००४१३११०४९६१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dinesh M. 
Sonavane 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 


२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई, 

३) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

६) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
७) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


१०) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 


१२) अर्थसंकल्प शाखा (का.(9, अविवि, मंत्रालय, मुंबई, 


१३) निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि - २०१८/प्र.क्र.८२/का.९, 
दि. ४ ऑक्टोबर,२०१८ 


परिशिष्ट "अ' 
अ. जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे कामाचे नांव मंजूर निधी 
क्र. नांव (रुपये) 
| अहमदनगर पारनेर मौजे.कडुस ।शादीखांना बांधकाम करणे. १५ लक्ष 
राहुरी मौजे.बारागांव | जांभळी रोड ते ईदगाह मैदान रस्ता करणे १० लक्ष 
नांदुर 
राहुरी उंबरे अल्पसंख्यांक कब्रस्तानास वॉल कंपाऊंड करणे. १० लक्ष 
राहुरी सात्रळ जुम्मा मस्जीद येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे ५ लक्ष 
राहुरी सडे महादेववाडी येथे मुस्लीम समाजासाठी सामाजिक ।१० लक्ष 
सभागृह बांधणे. 
नेवासा कुकाणा शादीखाना बांधकाम करणे. १५ लक्ष 
प्रवरासंगम अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये सिमेट रस्ता करणे. १० लक्ष 
अहमदनगर एकूण ७५ लक्ष 
२ वर्धा वर्धा आंजी कब्रस्तान दर्गा ईदगाह कंम्पाउंड वॉल व सिमेट रस्ता ।१० लक्ष 
करणे 
हिंगणघाट वेळा अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये रस्ता करणे. १० लक्ष 
वाघोली अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये रस्ता करणे. १० लक्ष 
शेकापूर वाई अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये रस्ता करणे. ५ लक्ष 
वर्धा एकूण ३५ लक्ष 
३ नागपूर कामठी वारेगांव अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सिमेट रस्ता बांधकाम १५ लक्ष 
करणे. 
रामटेक ग्रा.प.मनसर ।नुरजामा मस्जिद येथे समाजभवन बांधकाम करणे. | G0 लक्ष 
नुरजामा मस्जिद येथे सिमेट रस्ता व परिसर विकास ।१० लक्ष 
करणे 
कामठी उमरी अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये सिमेट रस्ता करणे. १५ लक्ष 
उमरेड सिर्सी मुस्लीम कब्रस्तानास सुरक्षार्भितीचे बांधकाम करणे ।१० लक्ष 
बेला मुस्लीम कब्रस्तानास सुरक्षार्भितीचे बांधकाम करणे ।१० लक्ष 
मकरधोकडा | वार्ड क्र.१ रवि माटे ते प्रभु चालवनकर,सुभाषते  ५लक्ष 
चिंतामण चाचरकर सिमेंटनाली बांधकाम करणे 
नागपूर एकूण ७५ लक्ष 
४ नाशिक निफाड मौजे. मुस्लीम वस्तीत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे २० लक्ष 
ब्राम्हणगांव 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 


दिंडोरी वरखेड अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ।१० लक्ष 
व पेव्हर ब्लॉक बसविणे 
अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये भूमिगत गटार बांधणे १० लक्ष 
निफाड चांदोरी कब्रस्तान अनुषंनिक कामे करणे १० लक्ष 
चाटोरी कब्रस्तान अनुषंनिक कामे करणे १० लक्ष 
कसबेसुकेणे ।कब्रस्तान अनुषंनिक कामे करणे ५ लक्ष 
येवला पाटोदा शादीखाना बांधणे ७ लक्ष 
न्याहारखेडे ।शादीखाना बांधणे ७ लक्ष 
अनकाई जेन धर्म स्थानक परिसरात पैव्हरब्लॉक बसविणे ३ लक्ष 
तळवाडे शादीखाना बांधणे ७ लक्ष 
येवला कौटखेडे शादीखाना बांधणे ७ लक्ष 
राजापूर कब्रस्तान कंपाऊंड बांधणे १० लक्ष 
नगरसुल मस्जिद जवळ पेव्हरब्लॉक बसविणे. ३ लक्ष 
PERS  ।कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे. ५लक्ष 
चांदवड वडाळी भोई अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये सभामंडप बांधकाम करणे. 94 लक्ष 
देवळा मौजे उमराणा अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये सभामंडप बांधकाम करणे ।१० लक्ष 
मालेगांव माळवाडी अल्पसंख्यांक वस्तीमधील रस्त्यांचे कॉक्रीटीकरण ।१० लक्ष 
करणे. 
बागळाण  चौधाणे कब्रस्तान अंतर्गत सुशोभिकरण व रस्त्यांचे १० लक्ष 
काँक्रीटीकरण व पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 
नाशिक एकूण १ कोटी ५९ लक्ष 
५ नांदेड हदगांव वाजेगांव ईदगाह परिसरात सिमेंट काँक्रीटीकरणे. १० लक्ष 
कब्रस्तानसाठी सिमेंट काँक्रीट रस्ता करणे. १० लक्ष 
अल्पसंख्याक वस्तीत सिमेंट रस्ता करणे. ५लक्ष 
मुखेड दापका सामाजिक सभागृह बांधणे. १२ लक्ष 
गुंडोपंत 
सावरमाळ सामाजिक सभागृह बांधणे. १२ लक्ष 
नांदेड ग्रा.पं. अल्पसख्यांक वस्तीमध्ये सी.सी.रस्ता व नाली १५ लक्ष 
विष्णुपूरी बांधकाम करणे. 
नवीन आबादी वस्तीत सी.सी.रस्ता व नाली बांधकाम ।१० लक्ष 
करणे. 
देगलूर हणेगांव मुनीर नवाजोहीन कोटग्याळे यांचे घर ते मुलतानी ।१० लक्ष 
खान पठाण यांचे घर पर्यंत पेव्हीग ब्लॉक व रस्ता 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 


करणे. 
नायगाव खैरगाव अल्पसख्यांक वस्तीमध्ये सी.सी.रस्ता करणे. ५लक्ष 
मांजरम अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये सी.सी.रस्ता करणे. ५लक्ष 
नांदेड ग्रा.पं. कब्रस्तानासाठी सिमेट कॉक्रीट रस्ता करणे. १० लक्ष 
वाजेगांव 
नांदेड एकूण १ कोटी ४ लक्ष 
औरंगाबाद औरंगाबाद मौजे. कब्रस्तानला संरक्षक भिंत बांधणे. १० लक्ष 
लाडसावंगी 
मौजे.वरुड  कब्रस्तानला संरक्षक भिंत बांधणे. १० लक्ष 
गंगापूर रांजणगांव  ।कब्रस्तान संरक्षक भिंत बांधकाम करणे १० लक्ष 
नरहरी अल्पसंख्याक वस्तीत पाणी सुविधा करणे. १० लक्ष 
अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये विद्युत पुरवठा करणे. ५लक्ष 
पैठण मावसगव्हाण ।कब्रस्तानास संरक्षण भिंत बाधंणे. ५ लक्ष 
पारुडी शादीखाना बांधणे. १० लक्ष 
रजापूर कब्रस्तानास संरक्षण भिंत बाधंणे. ५लक्ष 
ब्राम्हणगांव ।कब्रस्तानास संरक्षण भिंत बाधंणे. ५ लक्ष 
कन्नड नागापूर अल्पसंख्याक वस्तीत मुलभूत सुविधा निर्माण करणे. १० लक्ष 
औरंगाबाद एकूण Lo लक्ष 
बुलडाणा ।मलकापूर कुंड खुर्द बुध्द विहार ते धृवा गवांदे याचे घरापर्यंत रस्ता १५ लक्ष 
कॉक्रीट करणे. 
अल्पसंख्याक वस्तीत सार्वजनिक शौचालय व नळ ।१० लक्ष 
योजना करणे. 
मोताळा  मौजे.राजुर अल्पसंख्याक वस्तीत अंतर्गत RAS रस्ता बांधकाम १० लक्ष 
करणे. 
बुलडाणा एकूण ३५ लक्ष 
हिंगोली पूर्णा चाटेफळ स्मशानभुमी कंपाउंड वॉल बांधकाम करणे. १० लक्ष 
कावलगांव  ईदगाहकडे जाणारा सिमेट रस्ता करणे. १० लक्ष 
औढा जलालदाभा अल्पसंख्याक वस्तीत पेव्हर ब्लॉक व विद्युतीकरण |।१० लक्ष 
नागनाथ करणे. 
हिंगोली एकूण ३० लक्ष 
भंडारा भंडारा मौजा. श्री.रवी रामटेके यांच्या घरापासून ते अल्पसंख्यांक ।१० लक्ष 
भोजापुर सभागृह पर्यंत सिमेट रोड करणे. 
श्री.ईरसाद पटेल यांच्या घरापासून ते श्री.गोवर्धन  ।१० लक्ष 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 


यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रोड करणे. 
श्री.अब्दुल खान यांच्या घरापासून ते नहर रोड पर्यंत | 4 लक्ष 
सिमेट रोड करणे. 
भंडारा मौजा.ठाणा ।जमील शोख ते मस्जीद पर्यंत सिमेंट नाली १० लक्ष 
(पे.प) कव्हरसहीत करणे. 
भंडारा मौजा.बेला  ।कब्रस्तानला संरक्षण भिंत बांधकाम करणे. १५ लक्ष 
भंडारा एकूण ५० लक्ष 
० बीड आष्टी केरुळ अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये सिमेट रस्ता करणे. 4 Hal 
पाटोदा कोतन अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये सिमेट रस्ता करणे. ५लक्ष 
शिरुर पिंपळनेर अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये सिमेट रस्ता करणे. ५लक्ष 
आष्टी कडा दिगंबर जेन महावीर मंदिर येथे त्यागी भवन बांधकाम ५ लक्ष 
करणे. 
शिरुर बावी शादीखाना बांधकाम करणे. ५लक्ष 
गेवराई मौजे अल्पसंख्याक वस्तीत रस्ता व नाली बांधकाम ३ लक्ष 
रसुलाबाद करणे. 
अल्पसंख्याक वस्तीत विद्युत पथदिवे बसविणे ३ लक्ष 
कब्रस्तानास संरक्षण भित बांधकाम करणे. ३ लक्ष 
मौजे गुळज अल्पसंख्याक भागात शेख युनुस यांच्या घरासमोर ।१० लक्ष 
सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे. 
मौजे शिराळा ।उर्दू शाळेकडे जाणारा सिंमेट रस्ता तयार करणे.  ।५ लक्ष 
पाटोदा मौजे नायगाव अल्पसंख्याक वस्तीत रस्ता व नाली बांधकाम करणे -3 लक्ष 
अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये विद्युत पथदिवे बसविणे. ३ लक्ष 
कब्रस्तानास संरक्षण भित बांधकाम करणे. ३ लक्ष 
कब्रस्तान दफनभूमीकडे जाणारा सिमेंट रस्ता तयार ३ लक्ष 
करणे 
दफनभूमीत विद्युतीकरण करणे. २ लक्ष 
दफनभूमीत पाण्याची सोय करणे व स्मृती उद्यान ३ लक्ष 
तयार करणे 
सय्यद नगर अल्पसंख्याक वस्तीत नाली बांधकाम २ लक्ष 
करणे. 
सय्यद नगर अल्पसंख्याक वस्तीत विद्युत पथदिवे ।१ लक्ष 
बसविणे 
आष्टी पुंडी शादीखाना बांधकाम करणे ५लक्ष 
बीड पाली NH-299 ते शोख शफीक यांचे घरापर्यंत RAS रस्ता | 3 लक्ष 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 


तयार करणे. 
शेख शफीक ते शेख बशीर यांचे घरापर्यंत सिमेटे ३ लक्ष 
रस्ता तयार करणे. 
NH-299 ते मस्जीद पर्यंत सिमेंट रस्ता तयार करणे. ।३ लक्ष 
बीड एकूण ८३ लक्ष 
| १ सांगली मिरज ढवळी हजरत हबीब GOT शहा कादरीसो दर्ग्यामधील २० लक्ष 
कब्रस्तान येथे पायाभूत सुविधा करणे. 
खानापूर आळसंद अल्पसंख्याक झादीखाना बांधकाम करणे. १० लक्ष 
(विटा) 
कडेगाव मौजे घोगांव अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविणे. १० लक्ष 
सांगली एकूण ४० लक्ष 
१२ लातूर उदगीर वाढवणा खुर्द अल्पसंख्याक वस्तीत शादीखाना बांधणे. १५ लक्ष 
लातूर गंगापूर हजरत निजामोहीन दर्गा सरंक्षक भिंत बांधणे. १० लक्ष 
रेणापूर मौ.दर्जी शादीखाना बांधणे. १० लक्ष 
बोरगाव 
लातूर रामेश्वर कब्रस्तानासाठी संरक्षण भिंत,रस्ता व नाली बांधकाम ।१० लक्ष 
करणे 
लातूर एकूण ४५ लक्ष 
१३ जालना बदनापूर शोलगांव शादीखाना बांधकाम करणे. १० लक्ष 
अंबड चिंचखेड शादीखाना बांधकाम करणे. १० लक्ष 
बदनापूर  ।भराडखेडा चर्च समोर सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे. 4 Oat 
जालना एकूण २५ लक्ष 
१४ अमरावती दर्यापूर उपराई मुस्लीम शादीखाना बांधणे. १० लक्ष 
माहुली धांडे मुस्लीम शादीखाना बांधणे. १० लक्ष 
चांदूर बाजार 'शिरजपाव बंड ईदगाह सौदर्यीकरण करणे १० लक्ष 
कब्रस्तान आवार भिंत बांधणे, १० लक्ष 
कब्रस्तानात ACT AS करणे. ५लक्ष 
भातकुली ।गणोरी ईदगाह बांधकाम करणे १० लक्ष 
मस्जीद परिसरातील बांधकाम व सौदर्यीकरण ५ लक्ष 
करणे. 
कानफोडी  ।मस्जीदच्या आवारात भिंतीचे बांधकाम व परिसराचे ।१० लक्ष 
सौदर्यीकरण करणे. 
अमरावती एकूण ७० लक्ष 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 


१५ गडचिरोली वडसा मौजा.पौटगांव ।कब्रस्तानला संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे. ५ लक्ष 
कब्रस्तानला सिमेंट ifthe रस्ता बांधकाम करणे ५ लक्ष 
मौजे.विसोरा ।कब्रस्तानला संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे. ५लक्ष 
कब्रस्तानला पेव्हर ब्लॉक बांधकाम करणे. ५ लक्ष 
मौजे.पोटगांव ।कब्रस्तानला पेव्हर ब्लॉक, रस्ता बांधकाम करणे.  ।५ लक्ष 
गडचिरोली एकूण २५ लक्ष 
१६ 'वाशिम कारंजा अनई स्मशानभूमीस वॉलकपांउंड करणे. १० लक्ष 
जांब अल्पसंख्यांक समाजाकरिता सभामंडप बांधकाम  ।१० लक्ष 
करणे 
कामरगाव TAIT नगर परिसरात सभामंडप बांधकाम करणे. ।५ लक्ष 
वाशिम एकूण २५ लक्ष 
१७ रत्नागिरी दापोली मौजे.अडखल | SMA मोहल्ला येथे कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे १० लक्ष 
/आंजर्ला 
मौजे आंजर्ला |इरफानि्यॉ मोहल्ला येथे संरक्षक भिंत बांधणे १० लक्ष 
चिपळूण  ।मौजे.शिरळ | HERAT कंपाऊंड वॉल बांधणे १० लक्ष 
मोहळा 
राजापूर/  करटेल अल्पसंख्याक वस्तीत विहीरीचे बांधकाम करणे ५ लाख 
दापोली बुध्दवाडी 
चिरणी अल्पसंख्याक वस्तीत सिमेंट रस्ता करणे. ५लक्ष 
बुध्दवाडी 
संगमेश्वर मौजे. खालचा मोहल्ला कदिमी जमात कब्रस्तान संरक्षण 0 लक्ष 
कोंडीवरे भिंत बांधणे. 
चिपळूण  ।गोंधळे मझरे कौलर बौध्दवाडी रस्ता खडीकरण व ७ लक्ष 
डांबरीकरण करणे. 
आंबरे बौध्दवाडी विहीर रुंदीकरण व मजबूतीकरण करणे. ३ लक्ष 
चिपळूण  ।मौजे.टेरव कब्रस्तान कंपाऊंड वॉल बांधणे. १० लक्ष 
रत्नागिरी एकूण ७० लक्ष 
१८ सिंधुदुर्ग देवगड वाघोटण शाळा ते पोहूळ या अल्पसंख्यांक वस्तीमधुन जाणाऱ्या १० लक्ष 
रस्त्याच्या कडेला गटार बांधणे. 
तिर्लोट आंबेरी ते नवानगर ARH वठार या रस्त्याचे १० लक्ष 
खडीकरण डांबरीकरण करणे, 
कणकवली बोडवे विजय घाडी घर ते शाळा नं.२ मुस्लिम वाडी खुटवळ ।१० लक्ष 
वाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 
सिंधुदुर्ग एकूण ३० लक्ष 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 


१९ कोल्हापूर करवीर वसगडे जैन समाज सामाजिक सभागृह बांधणे. १० लक्ष 
मोरेवाडी अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये रस्ते खडीकरण व १० लक्ष 
आर.के.नगर डांबरीकरण व गटार करणे. 

शाहूवाडी मोजे. अल्पसंख्यांक दफनभुमीस वॉल कंपाऊड बांधणे. १५ लक्ष 
शत मुस्लीम वाडीमध्ये अंतर्गत रस्ते करणे. १० लक्ष 
शिरोळ निमशिरगाव मुस्लीम वस्तीमध्ये अंतर्गत रस्ते करणे,शादीखाना |।१० लक्ष 
बांधणे,पेव्हर ब्लॉक बसविणे,सुशोभीकरण करणे. 
जैन वस्तीमध्ये अंतर्गत रस्ते करणे, पेव्हर ब्लॉक १० लक्ष 
बसविणे,सुशोभीकरण करणे. 
यड्राव जेन वस्तीमध्ये अंतर्गत रस्ते करणे, पेव्हर ब्लॉक ५ लक्ष 
बसविणे. 
गडहिंग्लज करंबळी दलितवस्ती अंतर्गत गटार बांधणे . १० लक्ष 
करवीर कुडीत्रे अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये गटार कॉक्रीटीकरण करणे | Go लक्ष 
कोल्हापूर एकूण ९० लक्ष 

२० सातारा फलटण  मोौजे.सरडे बौध्द वस्तीत रस्ता डांबरीकरण करणे. १० लक्ष 
मौजे. बौध्द वस्तीमध्ये गटार बांधणे. १० लक्ष 
हनमंतवाडी 
मौजे. अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये सभामंडप बांधणे. ५ लक्ष 
टाकळवाड 

खटाव कणसेवाडी स्मशानभूमी संरक्षण भिंत बांधणे. १० लक्ष 
कराड वारुंजी वार्ड नं.५ मधील जामा मस्जिद विकसित करणे. ३ लक्ष 
पटेल घर ते जामा मस्जिद रस्ता कॉक्रीटीकरण ३ लक्ष 
करणे. 
सरदार पठाण ते रहिम शोख घर रस्ता कॉक्रीटीकरण ३ लक्ष 
करणे. 
सातारा एकूण ४४ लक्ष 
२१ 'परभणी पूर्णा खुजडा अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये पेव्हर ब्लॉक व गटार करणे. | Io लक्ष 
परभणी पिंगळी बाजार अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये विद्युतीकरण करणे. १० लक्ष 
परभणी पिपळगांव अल्पसंख्याक वस्तीत गटार बांधकाम करणे. ५लक्ष 
सय्यद मियॉ 
पूर्णा मौजे.गौर अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सौर पथदिवे उभारणी १० लक्ष 
करणे. 
पाथरी पेठ बाभळगांव अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सिमेट रस्ते व नाली १० लक्ष 
बांधकाम करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 


सेलू ग्रा.पं.वालुर अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये पथदिवे बसविणे. १० लक्ष 
परभणी एकूण ५५ लक्ष 
२२ धुळे धुळे न्याहळोद "मुस्लीम कब्रस्तानकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण | qo लक्ष 
करणे. 
धुळे शिरुड अल्पसख्यांक वस्तीमध्ये रस्ता करणे. १० लक्ष 
साक्री मौजे पिंपळनेर |शादीखाना बांधकाम करणे १५ लक्ष 
मौजे भांडणे ।कब्रस्तानास संरक्षण भिंत बांधणे व सोयीसुविधा १० लक्ष 
उपलब्ध करणे. 
मौजे म्हसदी ।विजयवाडी घर ते शाळा नं.२ मुस्लिम वस्तीत १०लक्ष 
कॉक्रीट रस्ता तयार करणे 
धुळे एकूण ५५ लक्ष 
२३ नंदुरबार नंदुरबार करणखेडा  ।कब्रस्तानला वॉल कंम्पाउंड व जोड रस्त्यांचे १५ लक्ष 
बांधकाम करणे. 
शहादा वडाळी कब्रस्तानाला संरक्षण भिंत बांधणे. १० लक्ष 
नवापूर खांडबारा अल्पसंख्यांक मुस्लिम समुदायासाठी सामाजिक ।१० लक्ष 
सभागृह बांधणे. 
नंदुरबार एकूण ३५ लक्ष 
२४ सोलापूर अक्कलकोट 'पानमंगरुळ ।]ोखबाबा दर्गाजवळ मुस्लीम समाजासाठी सभामंडप ।१० लक्ष 
करणे. 
सोलापूर एकूण १० लक्ष 
२५ जळगांव जळगांव  शिरसोली अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये रस्ते कॉक्रीटीकरण व पेव्हर ५ लक्ष 
प्र.न. ब्लॉक टाकणे. 
नशिराबाद अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये रस्ते कॉक्रीटीकरण व पेव्हर ५ लक्ष 
ब्लॉक टाकणे. 
कानळदा अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये रस्ते कॉक्रीटीकरण व पेव्हर | 4 लक्ष 
ब्लॉक टाकणे. 
बोरनार अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये रस्ते कॉक्रीटीकरण व पेव्हर (५ लक्ष 
ब्लॉक टाकणे. 
आव्हाणे अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये रस्ते कॉक्रीटीकरण व पेव्हर ।५ लक्ष 
ब्लॉक टाकणे. 
अंमळनेर  अमळगाव अल्पसंख्यांक समाज शादीखाना बांधकाम करणे १० लक्ष 
मारवड कब्रस्तानास वॉल कंपाउंड करणे. १० लक्ष 
शिरसाळे जैन समाजासाठी सामाजिक सभागृह बांधकाम ५ लक्ष 


करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 


चाळीसगांव जामदा शादीखाना बांधकाम करणे. १५ लक्ष 
बहाळगाव शादीखाना बांधकाम करणे. १० लक्ष 
जळगांव एकूण ७५ लक्ष 
२६ पुणे खेड/आळंदी कडूस दफनभूमीसाठी संरक्षक भिंत बांधणे. १० लक्ष 
पिंपरी बु. अल्पसंख्यांक वस्तीसाठी रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. | Go लक्ष 
भोसे अल्पसंख्यांक वस्तीसाठी रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ५ लक्ष 
दौंड स्वामी चिचोली | SRR मस्जीद समोर शादीखाना सभामंडप १० लक्ष 
बांधकाम करणे. 
वरवंड मुस्लीम समाज मस्जिद सुशोभीकरण करणे. १० लक्ष 
कौठडी कब्रस्तान/ स्मशानभुमीस वॉल कंपाउंड बांधणे. ५लक्ष 
गावठाण 
पुणे एकूण ५० लक्ष 
२७ उस्मानाबाद लोहार राजेगाव कब्रस्तानास संरक्षण भिंत बांधणे. १० लक्ष 
लोहार कास्ती (बु  ।कब्रस्तानास संरक्षण भिंत बांधणे. १० लक्ष 
उमरगा आलूर मुस्लीम मोहल्ल्यात अंतर्गत रस्ता करणे. ५लक्ष 
उस्मानाबाद 'मौजे.रुईभर ।पाशिमियॉ शोख ते हाजिमलंग पठाण सिमेंट रस्ते व ।३ लक्ष 
नाले करणे. 
हाजिमलंग पठाण ते तायरा वजिर पठाण सिमेंट रस्ते ३ लक्ष 
व नाले करणे. 
खाजा बाबु पठाण ते गफुर गुलाब पठाण सिमेंट रस्ते ३ लक्ष 
व नाले करणे. 
उस्मानाबाद एकूण ३४ लक्ष 
(एकूण रुपये पंधरा कोटी चार लक्ष फक्त) १५ कोटी ४ लक्ष 


Dinesh M. 


Sonavane 
(दि. मा. सोनवणे) 


bb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab 
.0927ff26c0f01 6fdF, 

2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39E 
C14A54419D0A13504B49333B23F92B58199, 


cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2018.10.04 13:27:14 +05'30° 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि- २०१८/प्र.क्र.८२/का.९, 
दि. ४ ऑक्टोबर,२०१८ 


परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या 
क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि 
२०१८/प्र.क्र.८२/का.९, दि. ४ ऑक्टोबर,२०१८ अन्वये वितरित केलेला रु. /- (अक्षरी 
रु. ) एवढा निधी पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष/ अटींनुसार 
शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. 
तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा 
प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची 
तपासणी केली आहे :- 

तपासणी केलेल्या दस्तऐवज/अभिलेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक, 
ंबंधित ग्रामपंचायत यांची स्वाक्षरी 


३३३ कय 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


